


RNI No. MAHBIL /2009/31745 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक-मध्य उप-विभाग 








वर्ष ७, अंक १०] 


बुधवार, मार्च Yo, २०२१/फाल्गुन १९, शके १९४२ 


[पृष्ठ ९ किमत : रुपये ४.०० 








असाधारण क्रमांक १२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 
विधान भवन, मुंबई woo ०३२, 
दिनांकित १० मार्च २०२१. 


भारताचे संविधान. 
क्रमांक ४५०५/अ.--महाराष्ट्राच्या राज्यपालांचा खालील आदेश 

सर्वसाधारण माहितीसाठी प्रकाशित करण्यात येत आहे :-- 

“मी, भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, भारताच्या 

संविधानाच्या अनुच्छेद १७४, खंड (२), उप खंड (क) द्वारे 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा बापर करून, 
याद्वारे बुधवार, दिनांक Yo मार्च २०२१ रोजी होणाऱ्या 
सभागृहाच्या बैठकोच्या समाप्तीबरोबरच महाराष्ट्र विधानसभेचे 
अधिवेशन संस्थगित करीत आहे. 


भगत सिंह कोश्यारी, 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल.” 


राजेन्द्र ग. भागवत, 
सचिब, 
महाराष्ट्र बिधानसभा. 


भाग एक (म.उ.बि.)--१२-१ 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 
विधान भवन, मुंबई woo ०३२, 
दिनांकित १० मार्च २०२१. 


भारताचे संविधान. 
क्रमांक ४५०६/ई-२.--महाराष्ट्राच्या राज्यपालांचा खालील आदेश 
सर्वसाधारण माहितीसाठी प्रकाशित करण्यात येत आहे :-- 

“ मी, भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, भारताच्या 
संविधानाच्या अनुच्छेद १७४, खंड (२), उप खंड (क) द्वारे 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा बापर करून, 
याद्वारे बुधवार, दिनांक १० मार्च २०२१ रोजी होणाऱ्या 
सभागृहाच्या बैठकोच्या समाप्तीबरोबरच महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे 
अधिवेशन संस्थगित करीत आहे. 


भगत सिंह कोश्यारी, 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल.” 


राजेन्द्र ग. भागवत, 
सचिब, 
महाराष्ट्र विधानपरिषद. 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


